नाशिक येथील वाहन निरीक्षण व 
परिक्षण केंद्राचे स्वयंचलित वाहन 
तपासणी केंद्रात रुपांतर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.१७/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : २८ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- 


रस्ते, वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. RT-2403¢/03/2029- 
RS दि.२२.०२.२०२२. 

गह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.१७/परि-४, दि.०२.११.२०१९, 
समक्रमांक शासन निर्णय दि. १८.१२.२०२० व समक्रमांक शासन निर्णय दि. २५.०४.२०२२. 
गृह विभाग, शासन ज्ञापन क्र. एमव्हीआर-०४२२/प्र.क्र.८३/परि-२, दि.०२.०५.२०२३. 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पआका/वाहन निरीवपरिकेंद्र/का- 
१०/२०२३/जा.क्र.७०४७, दि.१५.०६.२०२३. व जा.क्र.९०७९ दि.०३.०८.२०२३ 


न 
— 


प 


AN 
~~ 


< 


प्रस्तावना :- 

उपर्निर्दिष्ट क्र. ३ येथील रस्ते, वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्रान्वये आदर्श 
वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्र उभारणे या योजने अंतर्गत देशातील एकूण ९ राज्यांमध्ये Automated 
Testing Station (ATS) उभारण्यास मान्यता दिली असून त्यामध्ये राज्यातील नाशिक 
कार्यालयातील ATS चा समावेश आहे. उपर्निदिष्ट क्र. ४ येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावानुसार सदरील वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्राचे स्वयंचलित तपासणी केंद्राचे Automated 
Testing Station (ATS) मध्ये रुपांतरीत करण्याकरीता येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 

राज्यातील नाशिक येथील वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्राचे स्वयंचलित तपासणी केंद्रामध्ये 
(ATS) रुपांतरीत करण्याकरीता खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार येणाऱ्या रु. १०,१३,६२,०००/- 
(951 व्यतिरिक्त) (अक्षरी रुपये दहा कोटी तेरा लाख बासष्ठ हजार Hae) इतक्या खर्चास याद्वारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.१७/परि-४ 


Sr. No. Particulars Amount (In Rs.) 

1 Cost for supply, Installation and commissioning of new test 45,00,000.00 
lane equipment 

2 Cost for Upgradation replacement of existing IT equipment 30,00,000.00 

3 Cost for supply, Installation and commissioning of new IT 4,00,000.00 
equipment 

4 Cost for Upgradation of existing lane operation and 10,00,000.00 
management software 

5 Five years operation cost for ATS 6,25,00,000.00 

a Cost for Comprehensive annual maintenance contract of test 1,25,00,000.00 
lane equipment and utilities 

7 Cost for necessary spares and consumables and manpower 20,00,000.00 
and ATS infrastructure related insurance (All risk insurance 
policy) for five years operation period 
Total (In Rs.) 8,59,00,000.00 
Total (In Rs.) With 18% GST 10,13,62,000.00 


२. यासाठी येणारा खर्च "मागणी क्र. बी-३, 2089 वाहनांवरील कर, (09)(03) रस्ता सुरक्षा 


प्रसिध्दी व जनजागती (२०४१ ०२८८) १३-कार्यालयीन खर्च" या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ या 


आर्थिक वर्षाकरीता उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उप विभाग- 


दोन, अनुक्रमांक ३ (अ) नियम क्र.9 आणि अनुक्रमांक ४ नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३११२८१२२२३८०६२९ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BHARAT 
RAMCHANDRA 
LANGHI 


Digitally signed by BHARAT RAMCHANDRA LANGHI 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 

2.5.4.20=adedcaf1 e22746fc379c4d04972c090c93ed25575186 
6f45a6b130031dd33559, postalCode=400032, 

st harashtra, 


serialNumber=49CE1A18F73B9A209085E92127FE59850F0B38 
740391 1C9F82C1 EBF9BE2AB089, cn=BHARAT RAMCHANDRA 
LANGHI 

Date: 2023.11.28 12:22:41 +05'30' 


(भरतरा. लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल ( लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर. 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन/निरीक्षण/लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (परि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


